RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCEM - 132 / 2013 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


YamARL 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २४ ] 


मंगळवार , ६ ऑक्टोबर २०१५ / आश्विन १४, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६ 


असाधारण क्रमांक २४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
निवडणूक अधिकारी तथा महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका 
निवडणूक कार्यालय 

पोट -निवडणूक , २०१५ 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा - २०१५/प्र . क्र . २३/ का . -०५ , 

दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ सोबतचे सहपत्र ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे अनुसूची "ड " प्रकरण १ (निवडणूक नियम ) मधील नियम क्रमांक ८ अन्वये 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक अशा. पत्र क्र . म. आ ./ नि / ३४८/ २०१५. - पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ६३ ( अ ) या प्रभागांची पोट-निवडणूक , २०१५ 
चा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे :-- 

पुणे महानगरपालिका पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


.. 


६- १० - २०१५ (मंगळवार) 


१ आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक 

कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन राजपत्रात व । 

स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 
२ नामनिर्देशनपत्रे देणे 


६- १० -२०१५ (मंगळवार ) ते १२ -१०- २०१५ ( सोमवार ) 
( सकाळी ११ .०० ते दुपारी ३. ०० ) तसेच १३- १० - २०१५ 
( मंगळवार) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी २ .०० या वेळेत 
नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येतील) (रविवार दिनांक ११- १० - २०१५ 
रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत). 
६ - १०-२०१५ (मंगळवार) ते १३ - १० - २०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० ). 
( रविवार , दिनांक ११- १० - २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 


३ नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


( १ ) 


एच - ५०५, भाग एक - अ ( असा .) ( पु. वि . पु.) - २४- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ ऑक्टोबर २०१५ , आश्विन १४ , शके १९३७ 


पुणे महानगरपालिका पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम - चालू 


3 


६ 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 

१४ - १० - २०१५ ( बुधवार ) ( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून ) 
५ वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 

करण्याचा दिनांक. 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

१६- १० - २०१५ ( शुक्रवार) ( दुपारी ३. ०० पर्यंत . ) 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

१७- १० -२०१५ ( शनिवार ) ( सकाळी ११ .०० पासून ) 
८ - अ अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

१७- १०- २०१५ ( शनिवार ) 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
८ - ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 

१७ - १० - २०१५ ( शनिवार ) 
८ - क महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 

१७- १०- २०१५ ( शनिवार ) 
केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार 

यादी प्रसिद्ध करणे . 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

१ - ११- २०१५ ( रविवार) 

( सकाळी ७. ३० ते सायंकाळी ५. ३० पर्यंत ) 
१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

२ -११- २०१५ ( सोमवार ) ( सकाळी १० . ०० पासून ) 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे . .. ३-११ - २०१५ (मंगळवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी 

आयुक्त , पुणे महानगरपालिका , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक मआ / नि - ३४७, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ अन्वये उपरोक्त 
पोट -निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरिता खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ४ मधील प्रभागांकरिता "निवडणूक निर्णय अधिकारी " ( Returning Officer) म्हणून नेमणूक केली 
आहे. रकाना क्रमांक ३ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांना साहाय्य करण्यासाठी " सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी " ( Assistant Returning 
Officer ) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


तक्ता 


अ . क्र . निवडणूक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पद 
(Returning Officer) 


सहायक निवडणूक 
अधिकाऱ्याचे नाव व पद 
(Assistant Returning 

Officer) 


सुपूर्द करण्यात 
आलेला प्रभाग 

क्रमांक 


नामनिर्देशनपत्रांचे वाटप व 
स्वीकृती इत्यादी कार्यवाही 

करणेचे ठिकाण 


श्री . सुरेश जगताप , 
सह महा. आयुक्त , विभाग 
क्र . ४ , पुणे मनपा. 
मोबाईल क्र . ९६८९९३१४१४ 
ई-मेल 
suresh.jagtap @ pune 
corporation . org 


प्रभाग क्रमांक कोंढवा-वानवडी क्षेत्रीय कार्यालय , 
६३ ( अ ) पुणे महानगरपालिका . 


१. श्री . मकरंद कुलकर्णी, 
उपअभियंता , पुणे मनपा , 
मोबाईल क्र . ९६८९९३१२७३ 
२. श्रीमती अॅलिस पोरे , 
महा. सहा. आयुक्त , कोंढवा 
वानवडी क्षेत्रीय कार्यालय , 
पुणे मनपा. 
मोबाईल क्र . ९६८९९३१२८२ 
ई- मेल 
alice .pore @ punecor 
poration .org 
३. श्री . बिपिन शिंदे, 
उपअभियंता , पुणे मनपा , 
मो . क्र . ९७६५४८१७७५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक- अ – पुणे विभागीय पुरवणी, ६ ऑक्टोबर २०१५ , आश्विन १४, शके १९३७ 


उपरोक्त "निवडणूक निर्णय अधिकारी " यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या रकाना क्रमांक ४ मधील संबंधित प्रभागांची 
नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Papers ) दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ ( मंगळवार ) ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ ( सोमवार ) ( सकाळी 
११. ०० ते दुपारी ३.०० ) व दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ (मंगळवार) ( सकाळी ११ .०० ते दुपारी २. ०० ) वाजेपर्यंत रकाना क्रमांक ४ 
मधील नमूद केलेल्या कार्यालयात देण्यात येतील ( रविवार , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत ) 
नामनिर्देशनपत्रांचे ( Nomination Papers ) ४ ( चार ) छापील नमुने ( Forms ) कोणत्याही उमेदवारास दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ 
( मंगळवार ) ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ ( सोमवार) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ०० ) व दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११. ०० ते दुपारी २. ०० ) या वेळेपर्यंत देण्यात येतील . तसेच दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ (मंगळवार) ते दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१५ (मंगळवार) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ०० ) वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Papers ) स्वीकारण्यात येतील (दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी रविवार असलेने नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Papers) स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 

राज्य निवडणूक आयोगाने नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र उमेदवारांना सहज रीतीने भरता यावे यासाठी महाऑनलाईनच्या मदतीने तयार 
केलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारेच नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरणे आवश्यक आहे. त्यांनी वेबसाईट उघडून ते भरावयाचे आहे व शपथपत्रातील 
माहिती भरून व त्यामध्ये आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करून त्याचे प्रिंट आऊट काढून त्यावर स्वाक्षरी करून ते निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाचे आहे . नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्राचा नमुना http: // panchayatelection. maharashtra. gov .in या 
वेबवाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून आज्ञावलीच्या वापराबाबत काही अडचण असल्यास आयोगाच्या संगणकीकरण शाखेतील 
नोडल अधिकारी श्री . अविनाश सणस, तसेच महाऑनलाईनचे प्रतिनिधी श्री . दर्शिल गांधी यांच्याशी परस्पर दूरध्वनी क्रमांक ०२२ -२२८८६९५० 
व ईमेल अॅड्रेस avinash.sanas @ nic.in and darshil. gandhi @ mahaonline. gov.in वर संपर्क साधावा . वेबसाईटवर दिलेल्या 
नामनिर्देशनपत्राचा नमुना भरून त्याचे प्रिंट आऊट घेऊन त्यावर स्वाक्षरी करावयाची आहे. असे स्वाक्षरी केलेले प्रिंट आऊट नामनिर्देशनपत्र 
म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करावयाचे आहे. असा भरलेला व स्वाक्षरी केलेला 
नामनिर्देशनपत्राचा नमुना नामनिर्देशनपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल . 

उपरोक्त पोट -निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्रासंबंधी व इतर सर्व निवडणूकविषयी कार्यवाही "निवडणूक निर्णय अधिकारी" 
यांच्या उपरोक्त रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयांत होईल . 

कुणाल कुमार, 
निवडणूक अधिकारी तथा 
___ महापालिका आयुक्त , 

पुणे महानगरपालिका , पुणे . 
पुणे , ६ ऑक्टोबर २०१५ . 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनुसूचीचे प्रकरण १ नियम ८ अन्वये 

निवडणूक संबंधीची अधिसूचना 
क्रमांक को. म. न. पा ./निवडणूक/ वशि - १९५/ २०१५. -- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रानिआ/ मनपा/ २०१५/ प्र. क्र . २३/ का -०५, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ चा 
कार्यक्रम निश्चित करून सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासंबंधीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासंबंधीचे निर्देश दिले आहेत . त्याअर्थी, मी, पी. शिवशंकर , 
भा . प्र. से., आयुक्त , कोल्हापूर महानगरपालिका या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करतो की , 

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या एकूण ८१ ( एक्क्याऐंशी) प्रभागांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 
प्रभाग रचनेची अंतिम प्रसिद्धी, प्रभाग क्रमांक , प्रभागाचे नाव , प्रभागांची व्याप्ती व सीमा तसेच प्रभाग आरक्षणासह महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण भाग एक - अ, पुणे विभागामध्ये क्रमांक रानिआ / मनपा- २०१५/प्र . क्र . २० / का - ५, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहे . 

निवडणुकीचा कार्यक्रम परिशिष्ट " अ" मध्ये नागरिकांच्या माहितीसाठी दर्शविण्यात आला आहे . 

सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रासाठी सात ( ७) स्वतंत्ररित्या निवडणूक निर्णय अधिकारी , 
सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाचे ठिकाण , त्यासाठी नेमण्यात आलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित कार्यालयांस जोडण्यात आलेले प्रभाग इत्यादींचा तपशील परिशिष्ट "ब " मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ ऑक्टोबर २०१५ , आश्विन १४ , शके १९३७ 


परिशिष्ट " अ " 
कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ 

निवडणूक कार्यक्रमाचा तपशील 
तपशील 


अ . क्र . 


वेळ व दिनांक 


दिनांक ६- १० - २०१५ ( मंगळवार ) 


१ आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रम 

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रांत 

प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 
२ नामनिर्देशनपत्रे देणे 


३ नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


दिनांक ६- १० - २०१५ (मंगळवार ) ते १२- १० - २०१५ 
( सोमवार ) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३.००) तसेच 
दिनांक १३ - १०- २०१५ (मंगळवार) ( सकाळी ११. ०० ते 
दुपारी २. ०० या वेळेत नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येतील ) 
( रविवार , दिनांक ११-१०-२०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
देण्यात येणार नाहीत). 
दिनांक ६- १०- २०१५ (मंगळवार ) ते दिनांक 
१३ - १० - २०१५ (मंगळवार ) ( सकाळी ११. ०० ते 
दुपारी ३.००) . 
( रविवार, दिनांक ११- १० - २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत ). 
दिनांक १४- १०- २०१५ (बुधवार ) ( सकाळी ११ .०० 
वाजलेपासून). 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


दिनांक १६- १०- २०१५ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३. ०० पर्यंत ) . 
दिनांक १७- १० - २०१५ ( शनिवार) ( सकाळी ११. ०० पासून ). 
दिनांक १७ - १० - २०१५ ( शनिवार) 


५ वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
८ - अ अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
८ - ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 
८ - क महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 

केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार 

यादी प्रसिद्ध करणे. 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दिनांक १७ - १० - २०१५ ( शनिवार) 
दिनांक १७ - १० - २०१५ ( शनिवार) 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


दिनांक १ - ११- २०१५ ( रविवार ) ( सकाळी ७. ३० ते 
संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ). 
दिनांक २ - ११ - २०१५ ( सोमवार) ( सकाळी १० . ०० 
पासून) . 
दिनांक ३ -११ -२०१५ (मंगळवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी. 


११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


परिशिष्ट"ब" 


निवडणूकविभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्येयेणारे 

प्रभाग 


७ 


१ते११ एकूणप्रभाग११. 


१२ते१५,२६ते ३२,एकूणप्रभाग११. 


कोल्हापूरमहानगरपालिकासार्वत्रिकनिवडणूक,२०१५ 

निवडणूकनिर्णयअधिकारीवसहायकनिवडणूकनिर्णयअधिकारी कार्यालयाचेठिकाणनिवडणूकनिर्णय सहायकनिवडणूकनिर्णयसहायकनिवडणूकनिर्णयसहायकनिवडणूकनिर्णय 
अधिकाऱ्याचे 
नाव 
व 
हुद्दाअधिकारी,क्रमांक१अधिकारी,क्रमांक२अधिकारी,क्रमांक३ 

नाववहुद्दा नाववहुद्दा 

नाववहुद्दा ३ १कोल्हापूरमहानगरपालिका,श्री.संजयज्ञानदेवपवार,श्री.सचिनगिरी,श्री.सुरेशकुलकर्णी, श्री.बाबुरावदबडे, 

कसबाबावडापॅव्हेलियन,उपजिल्हाधिकारी,भूसंपादनतहसीलदार,तहसीलउपअभियंता,ड्रेनेज,कनिष्ठअभियंता, 
ई 
वॉर्ड 
, 
कोल्हापूर 
.क्रमांक६,जिल्हाधिकारीकार्यालय,शिरोळ. 

कोल्हापूरमहानगरपालिका.वि.का.क्र.४, कार्यालय,कोल्हापूर. 

कोल्हापूरमहानगरपालिका. २कोल्हापूरमहानगरपालिका,सौ.स्वातीलक्ष्मणराव श्री.दिलीपसावंत,अपरश्री.एस.एस.कांबळे, 
श्री 
. 
ए 
. 
ए 
. 
गुजर 
, 

नागाळापार्कहॉल,नागाळादेशमुख,उपजिल्हाधिकारी,चिटणीस,जिल्हाधिकारीउपअभियंता,पा.पु.,कनिष्ठअभियंता, पार्क,ईवॉर्ड,कोल्हापूर.भूसंपादनक्रमांक१२,कार्यालय,कोल्हापूर.कोल्हापूर. 

नगररचनाविभाग, जिल्हाधिकारीकार्यालय, 

कोल्हापूरमहानगरपालिका. कोल्हापूर. ३कोल्हापूरमहानगरपालिका,श्रीमतीविद्युतवरखेडकर,श्री.आर.बी.चोबे, श्री.सुरेशपाटील,मीरानगिमे, 

ताराराणीमार्केटविभागीयउपजिल्हाधिकारी,रो.ह.यो.तहसीलदार,तहसीलकनिष्ठअभियंता,वि.का.क्र.कनिष्ठअभियंता, कार्यालयक्रमांक४,कावळाजिल्हाधिकारीकार्यालय, कार्यालय,पन्हाळा. 

४,कोल्हापूरमहानगरपालिका.वि.का.क्र.४,कोल्हापूर नाका,कोल्हापूर. 
कोल्हापूर 
. 

महानगरपालिका. ४कोल्हापूरमहानगरपालिका,श्री.शैलेशसुर्यवंशी, श्रीमतीकल्पनाढवळे, श्री.एन.एस.पाटील,श्री.प्रमोदबराले, 

जगदाळेहॉल,राजारामपूरी,उपजिल्हाधिकारी,पुनर्वसन,तहसीलदार,करमणूककरकनिष्ठअभियंता,वि.का.क्र.कनिष्ठअभियंता, कोल्हापूर. 

जिल्हाधिकारीकार्यालय,अधिकारी,जिल्हाधिकारी३,कोल्हापूरमहानगरपालिका.वि.का.क्र.३,कोल्हापूर कोल्हापूर.कार्यालय,कोल्हापूर. 

महानगरपालिका 
. ५कोल्हापूरमहानगरपालिका,श्री.शंकरभगवानभोसले,श्रीमतीमनिषादेशपांडे,श्री.एस.के.पाटील,श्री.विनोदपांचाळ, दुधाळीपॅव्हेलियन,कोल्हापूर.उपजिल्हाधिकारी,भूसंपादनसहायकजिल्हापुरवठा उपशहरअभियंता,वि.का.क्र.कनिष्ठअभियंता, 

अधिकारीक्रमांक१, 
अधिकारी 
, 
कोल्हापूर 
.२,कोल्हापूरमहानगरपालिका.वि.का.क्र.२,कोल्हापूर सांगली. 

महानगरपालिका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा , असाधारण भाग एक - अ – पुणे विभागीय पुरवणी, ६ ऑक्टोबर २०१५, आश्विन १४, शके १९३७ 


१६ते२५,३८,३९ एकूणप्रभाग१२. 


३४ते३७,४०ते ४२,६२ते६६ एकूणप्रभाग१२ 


३३,४५,४६, ४८ते५५ एकूणप्रभाग११ 


कार्यालयाचेठिकाण 


निवडणूकनिर्णय 
अधिकाऱ्याचे 
नाव 
व 
हुद्दा 


परिशिष्ट 
" 
ब 
" 
- 
चालू सहायकनिवडणूकनिर्णयसहायकनिवडणूकनिर्णय अधिकारीक्रमांक१अधिकारीक्रमांक२ नाववहुद्दा 

नाववहुद्दा 


निवडणूकविभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्येयेणारे 


प्रभाग 


७ 


३ श्री.बाबासाहेबबेलदार, उपजिल्हाधिकारी,भूसंपादन अधिकारीक्रमांक३, सांगली. 


६कोल्हापूरमहानगरपालिका, 

गांधीमैदानपॅव्हेलियन, कोल्हापूर. 


सहायकनिवडणूकनिर्णय अधिकारीक्रमांक३ नाववहुद्दा 

६ 
श्री 
. 
व्ही 
. 
आर 
. 
पाटील 
, कनिष्ठअभियंता, वि.का.क्र.१,कोल्हापूर महानगरपालिका. 


श्री.ऋषिकेशशेळके, तहसीलदार,तहसील कार्यालय,शाहूवाडी. 


श्री.एस.के.माने, उपशहरअभियंता, वि.का.क्र.१,कोल्हापूर महानगरपालिका. 


४७,५६,५७,५८, ७०ते७४,७९ते ८१,एकूणप्रभाग१२ 


७कोल्हापूरमहानगरपालिका, 

मेजरध्यानचंदहॉकी 
स्टेडिअम 
, 
कोल्हापूर 
. 


श्री.हेमंतनिकम, उपजिल्हाधिकारी,विशेष भूसंपादनअधिकारी, 
क्रमांक 
२१ 
, 
सातारा 
. 


श्री.हणमंतपाटील, तहसीलदार,तहसील कार्यालय,गडहिंग्लज. 


श्री.हेमंतजाधव, कनिष्ठअभियंता, 
वि 
. 
का 
. 
क्र 
. 
२ 
, 
कोल्हापूर महानगरपालिका. 


श्री.रमेशकांबळे, कनिष्ठअभियंता, वि.का.क्र.२,कोल्हापूर महानगरपालिका. 


४३,४४,५९ते ६१,६७ते६९, ७५ते७८ 

एकूणप्रभाग१२. 


COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 


पी.शिवशंकर, 

आयुक्त, कोल्हापूरमहानगरपालिका,कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ ऑक्टोबर २०१५ , आश्विन १४, शके १९३७ 


भोलारिका 


कोल्हापूर,२ऑक्टोबर२०१५. 


